Reg.No.NPCITY/ 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , 


अंक ४७ ] गुरुवार 

ते बुधवार , नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४२ [ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही. 


नाही. 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना. 


१-१२ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६५ ९ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- अ.का. - कावि- ५३६-२०२०. – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना, क्रमांक ८/२०२० , दिनांक ०२-१-२०२० 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
अ . - एक -१ ( १६५४ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४२ 


वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनूसची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे सामदा सौंदडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामाकरीता निर्धारित 
केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लघु सिंचन कामे, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती, यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०१९ -२० , गाव सामदा , ता . दर्यापूर, जि . अमरावती. 

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 
० ८३ 


१ 


५० 


२ 


९ ८ 


२०२ 


३ 


९ ६ 


०२० 


४ 


११० 


३ ९ ८ 


५ 


१०७ 


०४७ 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र . . 


७५० 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 

सामदा सौंदडी लघु प्रकल्प , ता . दर्यापूर, जि . अमरावती. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: - सामदा सौंदडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामाकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ : - लाभधारकांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा ( सदर प्रकल्पामध्ये शेतीचे सिंचनामुळे शेतक -यांच्या आर्थिक उत्पन्नात 

वाढ होईल. 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे/ कुटूंबे बाधीत होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४२ 


३ 


३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- अका .- कावि - ५३५-२०२०. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्यचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणताही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीचा प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धी पुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लघु सिंचन कामे , अमरावती, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-४७-२०१९ -२० , गाव कासमपूर , तालुका दर्यापूर, जिल्हा अमरावती 

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


८४ 


२४३ 


एकूण क्षेत्र . 


२४३ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : - सामदा सौंदडी लघु प्रकल्प , ता . दर्यापूर , जि . अमरावती. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: - सामदा सौंदडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामाकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ : - मत्स्य व्यवसाय , रोजगार व जमिनीतील पाण्याचा पातळीमध्ये वाढ सिंचन करून उत्पन्न वाढविणे. 

अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५ - प्र.क्र .३ - अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० ( क) नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात. प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 

आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता. 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती निरंक 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील. 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लघु सिंचन कामे , अमरावती , जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल. 


अमरावती. 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२० . 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी, 
अमरावती. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६१ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक उविअ - भूसंपादन - कावि -२२६३-२०२०. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम -३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना 
करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल. 


असा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४२ 


५ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची -एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार नमुद केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदी अन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे , (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , अकोला यांनी त्यांचे 
आदेश क्रमांक जि.का.- भूसंपादन - अ.का.- जा.क्र .- कावि -६५ ९, दिनांक ९ जुलै २०१ ९ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार 
पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी ( भूसंपादन ), अकोला यांनी प्राधिकृत केले आहे. 


अनुसूची -एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू -४७ - वैराट - राजापूर -९ - २०१८-१९, 

गाव मौजे वैराट - राजापूर, तहसील अकोला , जिल्हा अकोला. 
अनुक्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 

शेरा 
गट क्रमांक 


भूमापन किंवा 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


१ 


प्रकल्प बुडीत क्षेत्र 


८ , १० , ११ , १२ , 
१३ , १४ , १५ , १६ , 
३ ९ 


१४२ 


एकूण क्षेत्र .. 


१४२ 


अ . - एक -२ ( १६५४ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: 


पूर्णा बॅरेज -२ ( नेर धामणा ), तहसील अकोला, जिल्हा अकोला. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


पूर्णा बॅरेज -२ ( नेर धामणा ) प्रकल्प बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता भूसंपादन प्रस्ताव . 


समाजाला मिळणारे लाभ : - सदर जमीन नाल्यामध्ये प्रकल्पाचे पाणी थांबत असल्याने क्षेत्र बुडीत होऊ नये यासाठी प्रकल्प आवश्यक 


आहे. 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


मौजे वैराट- राजापूर येथील कोणत्याही प्रकारे लोकसंख्या विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) : ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. 


अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात. 

आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


निरंक . बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही. 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - 


निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील . 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी ( भूसंपादन ), अकोला, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर , अकोला 

येथे निरीक्षण करता येईल . 


अकोला. 
दिनांक ०३ नोव्हेंबर २०२० . 


डॉ . निलेश अपार , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
सक्षम प्राधिकारी ( भूसंपादन ), 

अकोला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४२ 


69 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६२ . 


BY PRINCIPAL DISTRICT JUDGE 


The charge of her Court and Office was kept with Smt. 
S. S. Jondhale , 4th Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) , and 
Judicial Magistrate, First Class , Darwha during the above 
period . 


ORDER 


No. B - 2 (1 )-ADMN - 98-2020. 


On return from leave Ms. R. M. Thaware , 3rd Joint Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and Judicial Magistrate , First Class, Darwha 
is re - posted to her former post . 


Shri R. R. Khamatkar , 2nd Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
and Judicial Magistrate , First Class , Wani is granted 
earned leave for 6 days w.e.f. 2nd March 2020 to 7th 
March 2020 with permission to leave head quarter from 
1st March 2020 A.O.H. to 8th March 2020 B.O.H. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Ms. R. M. Thaware , would have 
continued to officiate as 3rd Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Darwha had she not 
proceeded on leave during the above period . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary. 


Yavatmal : 


The charge of his Court and office is kept with Shri K. 
K. Chafale , Civil Judge ( Jr. Dn . ) and Judicial Magistrate , 
First Class , Wani during the above period 


Dated the 2nd March 2020 . 


K. R. PETHKAR , 
Principal District Judge , 

Yavatmal. 


On return from leave , Shri R. R. Khamatkar , Joint Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and Judicial Magistrate , First Class , Wani 
is re - posted to his former post . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६४ . 


ORDER 


BY INCHARGE PRINCIPAL DISTRICT JUDGE 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules ,1981 that Shri R. R. Khamatkar , would have 
continued to officiate as 2nd Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
and Judicial Magistrate , First Class , Wani had he not 
proceeded on leave during the above period . 


No. B - 2 ( 1 ) -ADMN - 82-2020.— 


Smt . F. T. Shaikh , Civil Judge ( Jr. Dn . ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Ghatanji is granted Ex-post facto 
Commuted leave for 8 days w.e.f. 3rd February 2020 to 
10th February 2020 and permission to prefix holiday fall 
ing on 2nd February 2020 with permission to leave head 
quarter. 


Dated the 29th February 2020 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६३ . 


ORDER 


She has got 83 days L.H.P. in balance at the time of 
granting leave . However , 16 days L.H.P.be debited in 
her leave account . 


No. B - 2 ( 1) -ADMN - 101-2020. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


Ms. R. M. Thaware , 3rd Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
Judicial Magistrate, First Class , Darwha is granted earned 
leave for 2 days w.e.f. 6th March 2020 to 7th March 2020 
with permission to leave head quarter from 5th March 
2020 A.O.H. to 9th March 2020 B.O.H. 


No locum tenens was necessary. 


The charge of her Court and Office was kept with Shri 
G. O. Wankhede , Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) , and Judicial 
Magistrate , First Class , Kelapur during the above period . 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 


On return from leave Smt . F. T. Shaikh , Civil Judge 
( Jr. Dn . ) and Judicial Magistrate , First Class , Ghatanji is 
re - posted to her former post . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , 


शके १९४२ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६६ . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . F. T. Shaikh , would have 
continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Ghatanji had she not proceeded 
on leave during the above period . 


Read : ( 1 ) Application of Shri G. A. Ramteke , District 

Judge - 1 and A.S.J. , Darwha has applied for 
grant of earned leave for 3 days w.e.f. 


11th March 2020 to 13th March 2020 with 


permission to leave head quarter from 


Dated the 27th February 2020 . 


9th March 2020 A.O.H. to 16th March 2020 


B.O.H. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६५ . 


( 2 ) Hon ble High Court letter No. A. 1202/2000 , 

dated 31st July 2000 . 


ORDER 


Read : ( 1 ) Application of Shri S. B. Gawande , District 

Judge - 1 and A.S.J. , Pusad for grant of earned 
leave for 3 days W.e.f. 11th March 2020 to 
13th March 2020 with permission to leave head 
quarter from 9th March 2020 A.O.H. to 
16th March 2020 B.O.H. 


No. B - 2 ( 1 ) -ADMN - 115-2020. 


(2 ) Hon ble High Court letter No. A. 1202/2000 , 

dated 31st July 2000 . 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. ( 2 ) the Hon ble Principal District Judge , Yavatmal 
is pleased to grant earned leave for 3 days w.e.f. 
11th March 2020 to 13th March 2020 with permission to 
leave head quarters from 9th March 2020 A.O.H.to 16th 
March 2020 B.O.H. to Shri G. A. Ramteke , District Judge 
1 and A.S.J. , Darwha . 


ORDER 


No. B - 2 (1 )-ADMN - 114-2020. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary. 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. ( 2 ) the Principal District Judge , Yavatmal is pleased 
to grant earned leave for 3 days w.e.f. 11th March 2020 to 
13th March 2020 with permission to leave head 
quarters from 9th March 2020 A.O.H.to 16th March 2020 
B.O.H. to Shri S. B. Gawande, District Judge - 1 and A.S.J., 
Pusad . 


The charge of his Court and office is kept as under : 


( 1 ) For Judicial matters with Shri S. B. Gawande , 
District Judge - 1 and A.S.J. , Pusad from 6th March 2020 


A. O. H. to 9th March 2020 from 10th March 2020 to 16th 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


March 2020 B.O.H. Shri B. Y. Phad , for administrative 


No locum tenens is necessary. 


matter with Shri H. L. Manwar , Adhoc District Judge - 1 
and A.S.J. , Darwha 


The charge of his Court and office is kept with Shri B. 
Y. Phad , District Judge - 2 and A.S.J. , Pusad . 


On return from leave , Shri S. B. Gawande , 
District Judge - 1 and A.S.J. , Pusad is re - posted to his 
former post 


On return from leave , Shri G. A. Ramteke , District 
Judge - 1 and A.S.J. , Darwha is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri S. B. Gawande , would have 
continued to officiate as District Judge - 1 and A.S.J. , 
Pusad had he not proceeded on leave during the above 
period . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules ,1981 that Shri G. A. Ramteke , would have 
continued to officiate as District Judge - 1 and A.S.J. , 
Darwha had he not proceeded on leave during the above 
period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६ ९ . 


ORDER 


No. B - 2 (1 )-ADMN- 118-2020. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६७ . 

ORDER 
No.B- 2 (1 )-ADMN- 116-2020. 

Smt . G. M. Nimdeo , 10th Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Yavatmal is granted 
earned leave for 2 days w.e.f. 11th March 2020 and 
12th March 2020 . 

Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


Smt . F. T. Shaikh , Civil Judge ( Jr. Dn . ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Ghatanji is granted earned leave 
for 2 days w.e.f. 6th March 2020 to 7th March 2020 with 
permission to leave head quarter from 5th March 2020 
A.O.H. to9th March 2020 B.O.H. 


No locum tenens is necessary. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 


The charge of her Court and office is kept with Smt . S. 
M. Mane , 9th Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) and Judicial Mag 
istrate , First Class , Yavatmal during the above period 

On return from leave , Smt . G. M. Nimdeo , 10th Joint 
Civil Judge ( Jr. Dn . ) and Judicial Magistrate , First Class , 
Yavatmal is re - posted to her former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. (Pay) 
Rules , 1981 that Smt . G. M. Nimdeo , would have 
continued to officiate as 10th Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
and Judicial Magistrate , First Class , Yavatmal had she 
not proceeded on leave during the above period . 


The charge of her Court and Office was kept with 
Shri G. O. Wankhede , 2nd Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) , and 
Judicial Magistrate , First Class , Kelapur during the above 
period . 


On return from leave Smt . F. T. Shaikh , Civil Judge 
( Jr. Dn . ) and Judicial Magistrate , First Class , Ghatanji is 
re - posted to her former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . F. T. Shaikh , would have 
continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Ghatanji had she not proceeded 
on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६८ . 

ORDER 


T. S. AKALI , 


No. B - 2 ( 1 )-ADMN -117-2020. 

Ms. N. J. Pethe , 5th Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Yavatmal is granted 
earned leave for 3 days w.e.f. 11th March 2020 to 
13th March 2020 with permission to leave head quarter 
from 9th March 2020A.O.H . to16th March 2020B.O.H . 

Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


Yavatmal : 
Dated the 7th March 2020 . 


In - Charge , 
Principal Disrict Judge , 

Yavatmal. 


No locum tenens was necessary . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७० . 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-६१-२०२०. 


The charge of her Court and Office was kept with Smt . 
V. D. Shirse , 6th Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) , and Judicial 
Magistrate , First Class , Yavatmal during the above 
period . 

. 
On return from leave Ms. N. J. Pethe , 5th Joint Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and Judicial Magistrate , First Class , 
Yavatmal is re - posted to her former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. (Pay ) 
Rules , 1981 that Ms. N. J. Pethe , would have 
continued to officiate as 5th Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Yavatmal had she not 
proceeded on leave during the above period . 
अ . - एक -३ ( १६५४ ) . 


. 


श्री . जी . डी . लांडबले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला त्यांच्या खाती दिनांक 
०२-०३-२०२० रोजी एकूण ११५ दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक आहे. 
यांना दिनांक ०४-०३-२०२० ते दिनांक ०७-०३-२०२० अशी एकूण चार 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या नंतर दिनांक ०८-०३-२०२० 
रविवारची सुटी जोडून दिनांक ०३-०३-२०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासुन ते दिनांक ० ९ - ०३-२०२० च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४२ 


१. वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७२ . 


आदेश 


२. रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
राहील . 


क्रमांक प्र . -ब - २-६४-२०२०. 


३. प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . डी . लांडबले, हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते. 


४. मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देते की , श्री . ए . एस . अग्रवाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


श्रीमती आर. बी . ठाकूर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व . स्तर) तथा 
अति.मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला त्यांच्या खाती दिनांक 
०३-०३-२०२० रोजी एकूण १७२ दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक आहे. 
यांना दिनांक १६-०३-२०२० ते दिनांक १८-०३-२०२० अशी एकूण तीन 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक १४-०३-२०२० व 
१५-०३-२०२० दुसरा शनिवार व रविवारची सुटी जोडून दिनांक 
१३-०३-२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक 
१ ९ - ०३-२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


दिनांक ३ मार्च २०२० . 


१. वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


२. रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
राहील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७१ . 


आदेश 


३. प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . बी . ठाकूर ह्या जर वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 


क्रमांक प्र .- ब - २-६३-२०२०. 


असत्या . 


श्री . डी . टी . वसावे,दिवाणी न्यायाधीश ( व , स्तर ), अकोला यांच्या 
खाती दिनांक ०३-०३-२०२० रोजी एकूण ११७ दिवसाची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक ० ९ - ०३-२०२० ते दिनांक १३-०३-२०२० 
अशी एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक 
०८-०३-२०२० रविवारची सुटी व दिनांक १४-०३-२०२० व दिनांक 
१५-०३-२०२० दुसरा शनिवार व रविवारची सुटी जोडून दिनांक 
०७-०३-२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक 
१६-०३-२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात येत 


४. मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही 
करणार असा आदेश देते की , श्रीमती एस.के. चौधरी, ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व.स्तर) व अतिरीक्त मुख्यन्यायदंडाधिकारी, अकोला हे 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 


दिनांक ४ मार्च २०२० . 


आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७३ . 


आदेश 


१. वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


क्रमांक प्र .- ब - २-७२-२०२०. 


२. रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
राहील . 


३. प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . टी . वसावे, हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते. 


श्री . जी . डी . लांडबले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला त्यांच्या खाती दिनांक 
०७-०३-२०२० रोजी एकूण १११ दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक आहे. 
यांना दिनांक ०८-०३-२०२० ते दिनांक ० ९ - ०३-२०२० अशी एकूण दोन 
( ०२ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा व रजेनंतर दिनांक १०-०३-२०२० 
रोजीची होळी ( दुसरा दिवस ) ची सुटी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


४. मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी 
करणार असा आदेश देते की , श्री . ए.बी. शेख , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व.स्तर ) तथा अतिरीक्त न्यायदंडाधिकारी, अकोला हे 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी 
काम पाहतील 


१. वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


२. रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४२ 


११ 


३. प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . डी . लांडबले, हे जर वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


२. सदरच्या आदेशाच्या तारखेपासून संस्थेची पुनर्रचना झाली आहे 
असे समजण्यात यावे. 


४. मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . ए . 
एस . अग्रवाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहीले . 


३. संस्थेचे नाव व नोंदणी क्रमांकामध्ये कोणताही बदल नाही. संस्थेचे 
नाव श्री . सिध्दी विनायक गृहनिर्माण सहकारी संस्था सहकारी संस्था 
मर्या. अमरावती र.नं. ३१३ , ता . जि . अमरावती असे राहील. 

४. श्री . सी.आर. वर्धे, सहायक सहकारी अधिकारी, अमरावती यांना 
कळविण्यात येते की , त्यांनी श्री सिध्दी विनायक गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था सहकारी संस्था मर्या., अमरावती , र.नं. ३१३ संस्थेची १ महिनयाचे 
आत प्रथम सभा घेऊन हंगामी कार्यकारिणीची निवड करुन तसा अहवाल 
कार्यालयास सादर करावा . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ मार्च २०२० रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह पारित करण्यात येत आहे. 


अकोला : 
दिनांक १२ मार्च २०२० . 


श्रीमती एम.आय.आरलैंड , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, 

अकोला. 


अमरावती : 
दिनांक १२ मार्च २०२० . 


राजेंद्र पालेकर 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अमरावती. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७५ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


अंतीम आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७४ . 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १ ९ ६० चे कलम 

१ ९ ( ब ) व १ ९ ६१ चे नियम १८ ( १ ) 
( २ ) या कार्यालयाचे अवसायनाचा अंतिम आदेश जा.क्र . उपनियम 

नियमन - क - १०२- अंतीम आदेश -९३-२०२० , दिनांक ११-०१-२०२० . 
( ३ ) अवसायक , श्री . सिध्दी विनायक गृहनिर्माण सहकारी 

संस्था मर्या ., अमरावती, रं.नं . ३१३ संस्थेचा नियम १८ ( १ ) 

अन्वये पुनर्रचनेचा अर्ज दिनांक ११-१-२०१९ . 
( ४ ) या कार्यालयाचे संस्थेच्या पुर्नजिवना संबंधीचा मसूदा आदेश 

जा.क्र . उपनियम - अवसायन - श्री सिध्दी विनायक गृहनिर्माण 
पुर्न.जि .-मसुदा आदेश - १२८-२०२० , 

आदेश - १२८-२०२० , दिनांक २ ९- ०१-२०२० . 
( ५ ) संस्थेचा मसुदा आदेशावरील आक्षेपाचा संबंधीचा 

अवसायकाचा दिनांक ०५-०३-२०२० चा अहवाल . 


आदेश 


क्रमांक सनिम- वि -१ ( अ )-उर्दुकर्म.पतसंस्था " अ "धारीका-२२०-२०२०. 

महाराष्ट्र शासन , सहकारी पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक - सी.एस.एल -१४९३-११६२ - सी.आर.४७-१५ - सी , दिनांक 
०७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , एम . 
ए . कृपलानी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मलकापूर , ता . मलकापूर , 
जि . बुलढाणा याद्वारे उर्दु शाळा कर्मचारी सहकारी पतसंथा मर्या. मलकापूर, 
र.नं. १२२ ९ , ता . मलकापूर , जि . बुलढाणा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरीम 
आदेश कायम करुन अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे. सदर 
संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
मधील तरतुदी नुसार श्री . व्ही . सी . संभारे, बँक निरीक्षक , जि . बुलढाणा 
जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक, मर्या, बुलढाणा, शाखा - मलकापूर यांची 
नेमणूक कायम करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहे. 


क्रमांक उपनिअम अवसायन - श्री . सिध्दी विनायक गृहनिर्माण -पुनर्जीवन 
आदेश - ३४६-२०२०. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ ( ब ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १८ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग यांचे आदेश क्र . सी.एस. 
एल -१४ ९३-११६२- सी.आर - ४७-१५ - सी, दिनांक ०७-०८-१९९ ३ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , अमरावती याद्वारे श्री सिध्दी विनायक गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
सहकारी संस्था मर्या. अमरावती र.नं. ३१३ या संस्थेचा पुनर्जीवना 
संबंधीचा आदेश पारित करीत आहे. 


१. या कार्यालयाचे वाचा क्र . ( ४ ) चा मसुदा आदेश कायम करण्यात 
येत आहे. संस्थेने मसुदा आदेशात नमूदपमाणे कार्यवाही करावी व तसा 
अहवाल कार्यालयास सादर करावा . 


दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७६ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिम -वि -१( अ) मातोश्री रमाबाई ह.मा. “ अ धारीका - २७१-२०२०. 


संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
मधील तरतुदी नुसार श्री . व्ही . एन . मास्कर, सहायक सहकार अधिकारी , 
मलकापूर यांची नेमणूक कायम करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ व उपविधी 
तसेच या कार्यालयाचे निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश 
देण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


जि . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७८ . 


महाराष्ट्र शासन , सहकारी पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक - सी.एस.एल -१४९३-११६२ - सी.आर.४७-१५- सी , दिनांक 
०७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , एम . 
ए . कृपलानी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , मलकापूर , ता . मलकापूर , 

बुलढाणा याद्वारे मातोश्री रमाबाई आंबेडकर मागासवर्गीय हमाल 
माथाडी सहकारी संस्था मर्या. मलकापूर , र.नं. १२३६ , ता . मलकापूर , 

बुलढाणा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरिल आदेश कायम करून अंतिम 
आदेश पारित करण्यात येत आहे. सदर संस्थेवर महा. सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ मधील तरतुदी नुसार श्री . डी . डी . 
तडवी, सहकार अधिकारी श्रेणी-२ , मलकापूर यांची नेमणूक कायम 
करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे निर्देश 
आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे. 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिम वि -१ ( अ)-भवानी केशव पाणी वा . “अधारीका - २८६-२०२०. 


जि . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन , सहकारी पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक - सी.एस.एल -१४९३-११६२ - सी.आर.४७-१५ - सी , दिनांक 
०७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , एम . 
ए . कृपलानी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मलकापूर , ता . मलकापूर , 

बुलढाणा याद्वारे उदभवानी केशव पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या. 
वरखेड , र.नं. १२४८ , ता . मलकापूर , जि . बुलढाणा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा 
अंतरीम आदेश कायम करुन अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे. सदर 
संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
मधील तरतुदी नुसार श्री . डी . डी . तडवी, सहकार अधिकारी श्रेणी -२, 
मलकापूर यांची नेमणूक कायम करीत आहे. संस्थेचे अवसायक यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ व उपविधी 
तसेच या कार्यालयाचे निर्देश - आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश 
देण्यात येत आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७७ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिम वि-१( अ) जिजाऊ पाणी वा . " अ "धारीका - २७८-२०२० - 


महाराष्ट्र शासन , सहकारी पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक - सी.एस.एल -१४९३-११६२ - सी.आर.४७-१५ - सी , दिनांक 
०७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , एम . 
ए . कृपलानी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मलकापूर , ता . मलकापूर, 
जि . बुलढाणा याद्वारे माँ जिजाऊ पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या. 
वाकोडी र.नं. १० ९ ६ , ता . मलकापूर , जि . बुलढाणा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा 
अंतरीम आदेश कायम करुन अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे. सदर 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे. 


मलकापूर : 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० . 


एम.ए.कृपलानी, 
सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था , मलकापूर , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


